मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई व राज्य परिवहन अपिल 
न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये EPBX System ही 
अंतर्गत दुरध्वनी सुविधा बसविण्यात येणार असून याकरीता एकूण 
रु.१,३७,३००/- इतक्या रक्कमेस मंजूरी देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमसीटी- १२२३/प्र.क्र.१९९/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- १) प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई व राज्य अपील न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे 
क्र. मोअदान्या/आस्था/४०५/२०२४, दि.२६.०८.२०२४ रोजीचे पत्र. 
2) वित्त विभाग, शा.नि.क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दि. १७.४.२०१५. 


शासन निर्णय :- 

प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 
EPBX System बसविण्याकरीता रु.१,३७,३००/- (रुपये एक लाख सदोत्तीस हजार तीनशे फक्त) इतक्या खर्चाचे 
Quotation सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यांनी दिले असल्याने या रक्‍कमेस मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदरची खरेदी करताना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि.१.१२.२०१६ व दि.२४.०८.२०१७ 
रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच, शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या खरेदीबाबत अटी व शर्तीनुसार व Gem पोर्टलवरील अटी व शर्तीनुसार खरेदी करण्यात यावी. 
३. सदरचा खर्च “गृह विभाग मागणी क्र.बी-३, २०४१ (००)(०१) मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (अनिवार्य) 
(20890924), १३ कार्यालयीन खर्च ” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ च्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. fas २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
दि.१७.०४.२०१५ अन्वये विहित केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, 
अ.क्र.२८, नियम क्र.७६ मधील मुद्दा क्र.९ अन्वये नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहूनच तसेच, 
प्रशासनिक विभागास असलेल्या पूर्ण अधिकारात हे निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०४१८१२२२९३२९ असा आहे. हा आदेड डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


MADKAR PRATAP 
SAMPATRAO 


(प्रताप माडकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई व राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी- १२२३/प्र.क्र.१९९/परिवहन-५ 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. वित्त विभाग (व्यय-८/वित्तीय सुधारणा/आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

७. अवर सचिव (बीयुडी-१/परिवहन-४), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००५. 

८. निवड नस्ती (परिवहन -4) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


